माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत प्राप्त बक्षीस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
शिर्डी नगरपरिषद, शिर्डी, जिल्हा अहमदनगर 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२२)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा: 
(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ प्र.क्र.४६/ 
तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) झासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 
प्रस्तावना : 
माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत शिर्डी नगरपरिषदेला 
प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ०२.०० कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. २,००,००,०००.०० 
(रुपये दोन कोटी फक्त) किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मुख्याधिकारी, शिर्डी नगरपरिषद यांनी शहर 
अभियंता, अहमदनगर महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन सादर केला आहे. शिर्डी नगरपरिषदेने 
सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. 
सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, शिर्डी नगरपरिषदेने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२२)/ तां.क.१ 


प्रस्तावित कामांपैकी जोडपत्र-१मध्ये दर्शविलेल्या अ.क्र. १, २ व ४ येथील लॉन लागवडीची रू. ४६,९०,५९६.१५ 
किंमतीची कामे वगळून (वस्तू व सेवा करासह) उर्वरित रू. १,५३,०९,४०३.८५ (रुपये एक कोटी त्रेपन्न लक्ष नऊ 
हजार Aral तीन रुपये आणि पंच्याऐंशी पैसे फक्त) किमतीच्या कामांना खालील अटी व शातींच्या अधिन शासन 
प्रशासकीय मान्यता देत आहे. शिर्डी नगरपरिषदेने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील प्रस्तावित कामे, 
वगळण्यात आलेली कामे व प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या जोडपत्र-* मध्ये 
दर्शविण्यात आली आहेत. 

२. अटी वशार्ती 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा शिर्डी नगरपरिषद राहील. 

२) समितीने प्रशासकीय मान्यतेसाठी शिफारस न केलेल्या रू. ४६,९०,५९६.१५ रकमेचा विनियोग शिर्डी 
नगरपरिषदेने शहरातील हरित क्षेत्र वाढीसाठी करावा. स्थानिक/देशी प्रजातींचे वृक्ष व बांबू 
लागवडीचा VAR असलेला सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून महानगरपालिकेचे 
शहर अभियंता यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन तो प्रशासकीय मान्यतेसाठी पुन्हा शासनास सादर 
करावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचाळनाळयास पाठविण्यात यावा. 

४) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

५) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

६) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 

३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत शिर्डी नगरपरिषदेस “नगरपरिषद व नगर पंचायत-२५ हजार ते ५० हजार 
लोकसंख्या” गटात राज्यस्तरावर रू. ०२.०० कोटी रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. या बक्षीस रकमेपैकी रु. ०१.०० 
कोटी रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१९२९३८२९०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e0561f6f9473df7e92873ee7ac8c2F7c49ac520261 
061 ddded, postalCode=400032, st=M 


= , st=Maharashtra, 
serialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B8946087E 
FOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 
D. 


ate: 2024.02.23 19:38:23 +05'30' 


(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२२)/ तां.क.१ 


मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग 

जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 

मुख्याधिकारी, शिर्डी नगरपरिषद, शिर्डी 

निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२२)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- १ 


दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२२)/ तां.क.१, 


प्रशासकीय 
प्रस्तावित 
उदय वगळण्यात आलेली मान्यता प्रदान 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय 
रक्‍कम (रू.) करण्यात आलेली 
खर्च (रू) 
रक्‍कम (रू.) 
ae | २ ३ 1. है ५ 
Preparation of instant 
lawn in garden area at 
a १२,१०,९८६.८२ १२,१०,९८६.८२ त्व 
Shirdi Nagar parishad 
area 
Tree plantation in various 
Q Garden in Shirdi Nagar 83,C8, 849.04 १२,९४,५०७.२० ३०,९४,९४३.८५ 
parishad area 
Plantation of topiary trees 
3 at various gardens of 28,002,924 .00 चा .00 २४,०२,७८५.०० 
Shirdi Municipal Council 
For garden purpose civil 
ह्या २१,८५,१०२.१३ २१,८५,१०२.१३ a 
work 
ON-GRID Solar system 
षु at STP (Capacity - १७५ ९४,६४,४९६.०० po .00 ९४,६४,४९६.०० 
kWp) 
& IEC 3,019,998 .00 | eRe _| ३,४७,१७९.०० 
एकूण | 2,00,00,000,00 | ४६,९०,५९६.१५ । १,५३,०९,४०३.८५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


